जामा मस्जीद ट्रस्ट कौसा, जि.ठाणे या संस्थेची सर्वे 
नं.५६ ते ६० येथील २२१ गुंठे जागा खडवली 
एज्युकेशन सोसायटी, कल्याण जि.ठाणे या संस्थेस 
वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम ५६ व The Waqf 
Properties Lease Rules, 2014 (सुधारणा २०१५ 
आणि २०२०) मधील तरतुदीनुसार ३० वर्षाकरिता 
भाडेतत्वावर देण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२१/प्र.क्र. ८७/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
७ वा मजला, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- Yoo ०३२. 
तारीख: १५.०६.२०२१ 


१) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांचे पत्र क्रमांकः मरावमं/एसएनटी- 
२३/१९७५/२०२१, दि.१५.०३.२०२१. 

२) वक्फ अधिनियम, १९९५ आणि The ७/४वा Properties Lease Rules, 2014 (सुधारणा २०१५ आणि 
२०२०). 


प्रस्तावना - 

जामा मस्जीद ट्रस्ट कौसा, जि.ठाणे या संस्थेची सर्वे नं.५६ ते ६० येथील २२१ गुंठे जागा वक्फ मालमत्ता 
भाडेपट्टा नियम-२०१४ (सुधारणा नियम-२०१५) मधील तरतुदींनुसार बाजार मुल्यांकनाने २% दराप्रमाणे 
रु.२९,११,१११/- इतक्या वार्षिक भाडयाने ३० वर्षाकरिता खडवली एज्युकेशन सोसायटी, कल्याण जि.ठाणे या 
संस्थेस भाडेतत्वावर देण्यासाठी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांनी त्यांच्या 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाला मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 


जामा मस्जीद ट्रस्ट कौसा, जि.ठाणे या संस्थेची सर्वे नं.५६ ते ६० येथील २२१ गुंठे जागा The Wakf 
Properties Lease Rules, 2014 मधील तरतुदींनुसार रु.२९,११,१११/- इतके वार्षिक भाडे आकारुन खडवली 
एज्युकेशन सोसायटी, कल्याण जि.ठाणे या संस्थेस ३० वर्षाकरिता भाडेतत्वावर देण्याच्या वरील संदर्भ क्र.१ येथे 
उल्लेखित पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावास पुढील अटींचे अधिन 
राहून याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत असून सदर प्रकरणी भाडेकरार करताना महाराष्ट्र राज्य वक्फ 

मंडळाने त्यांना योग्य वाटतील अशा अटींसह पुढे नमूद अटींचा भाडे करारनाम्यात समावेश करावा- 
१) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने सदर भाडे करार करतांना वक्फ अधिनियम, १९९५ व The Wakf 
Properties Lease Rules, 2014 (सुधारणा २०१५ व २०२०) मधील संबंधित तरतुदींचे काटेकोरपणे 


पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकःवक्फ २०२१/प्र.क्र. ८७/का.४ 


2) 


4) 


The Wakf Properties Lease Rules, 2014 (सुधारणा २०१५ व २०२०) मधील नियम sh.9¢ मधील 


परंतुकानुसार भाडेपट्टा धारकाकडून शपथपत्र (Undertaking) घेण्यात यावे. 


सदर भाडेकराराची अंमलबजावणी करतांना वक्फ अधिनियम, १९९५ चे कलम ५६ आणि The Wakf 
Properties Lease Rules, 2014 (सुधारणा २०१५ व २०२०) मधील नियम क्र.७,८,९,१०,११,१२,१७ 
आणि १८ मधील तरतुदींनुसार यथोचित कार्यवाही करण्याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांनी घ्यावी. 

सदरचा भाडेकरार अंमलात आल्याच्या तारखेपासून २ वर्षाच्या आत भाडेपट्टा धारकाने, ज्या 
उद्दिष्टासाठी सदरचा भाडेकरार करण्यात येत आहे त्या उद्दिष्टासाठी सदर वक्फ जमिनीचा प्रत्यक्ष 
वापर सुरु करावा. २ वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी सदर वक्फ जमीन विनावापर पडून असल्याचे 
आढळून आल्यास सदरचा भाडेकरार ताबडतोब रद्द करण्यात येईल व भाडेपट्टाधारकाने भरलेली 
अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल. 

भाडेपट्टा धारकाने प्रत्येक वर्षी विहित मुदतीच्या आत भाडेच्या रकमेचा भरणा न केल्यास किंवा, ज्या 
उद्दिष्टासाठी सदरचा भाडेकरार करण्यात येत आहे त्या उद्दिष्टाशिवाय अन्य उद्दिष्टासाठी सदर 
जमिनीचा वापर केल्याचे आढळून आल्यास सदरचा भाडेकरार ताबडतोब रद्द करण्यात येईल व 
करारभंगाबद्दल भाडेपट्टा धारकाविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 

भाडेकराराची ३० वर्षाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सदर वक्फ जमिनींचा (त्यावर करण्यात 
आलेल्या/अस्तित्वात असलेल्या बांधकामासह/इमारतीसह) ताबा भाडेपट्टा धारकाकडून शांततापूर्ण 
रित्या संबंधित वक्फ संस्थेच्या स्वाधिन करण्यात येईल. 

वक्फ जमिनींचा ताबा परत घेतांना, त्यावर बांधण्यात आलेल्या इमारती वा करण्यात आलेल्या इतर 
बांधकामापोटी संबंधित वक्फ संस्थेकडून किंवा वक्फ मंडळाकडून भाडेपट्टा धारकाला कोणताही 
मोबदला/खर्च/नुकसानभरपाई अनुज्ञेय असणार नाही. 

भाडेपट्टा कालावधीमध्ये भाडेपट्टा केलेली जागा वा जागेमधील काही भाग शासनाकडून संपादन 
करण्यात आल्यास भूसंपादनापोटी मिळणाऱ्या मोबदल्यावर संबंधित वक्फ संस्थेचा/महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळाचा अधिकार राहिल व भाडेपट्टा धारकाळा अशा प्रकरणी कोणताही मोबदला वा 


नुकसान भरपाई अनुज्ञेय असणार नाही. 


उपरोक्त अ.क्र.१ ते ८) येथे उल्लेखित अटींसह, वक्फ मंडळाला आवश्‍यक वाटत असतील अज्ञा इतर 


अटींचा समावेश करुन भाडेपट्टा धारकासमवेत भाडेकरार करण्यात यावा व याप्रमाणे केलेल्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय PAH aH २०२१/प्र.क्र. ८७/का.४ 
कार्यवाहीचा पूर्ती अहवाल भाडेकराराची अंमलबजावणी (execution) झाल्यानंतर १५ दिवसांत 
शासनास सादर करण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१५१७३५५००८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D ) | Nn es h M Ic harashi =Minorities 
. evel alCod harash 
254. 


Sonavane —— 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद 
२) खाजगी सचिव, मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
३) विशेष कार्य अधिकारी, मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
४) श्री.लियाकत अब्दुल़लाह ढोले व इतर विश्वस्त, कौसा जामा मस्जीद ट्रस्ट, कौसा मुंब्रा, जि.ठाणे 
५) अध्यक्ष, खडवली एज्युकेशन सोसायटी, कल्याण, जि.ठाणे. 
६) स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
७) स्वीय सहाय्यक, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
८) निवड नस्ती/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


